डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला 
अंतर्गत कृषि महाविद्यालय,नागपूर महाराज 
बाग,सर्व्हे क्र.८३/४ मौजा लेंड्रा येथे माळी ट्रेनिंग 
सेंटरचे बांधकाम करण्याच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३१८/प्र क्र.२०/७अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०१८. 


संदर्भ :- १) कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे जा.क्र. व्हीसी/पीए/ 

१५५०/२०१८,दिनांक ०८ जानेवारी,२०१८, 

२) नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे जा.क्र. अप्रवि/अंदाज/ 
२४२२/२०१८,दिनांक ०३/०३/२०१८, 

३) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांक : ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/का.१४६१, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०१२, 

४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक : पंदेवि-१३१८/प्र.क्र.२०/७-अ, 
दिनांक १७ जुले, २०१८, 

५) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांक : ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, 
दिनांक ११ जून, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, नागपूर महाराजबाग, 
सर्व्हे क्र.८३/४ मौजा Sst येथे माळी ट्रेनिंग सेंटरचे बांधकाम करण्याबाबतच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव carga कृषि विद्यापीठ, अकोला यांनी संदर्भ क्रमांक 
२ च्या पत्रान्वये इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. त्यास अनुसरुन बांधण्यात येणा-या 


इमारत बांधकामाच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, नागपूर महाराजबाग, 
सर्व्हे क्र.८३/४ मौजा लेंड्रा, येथे माळी ट्रेनिंग सेंटरचे बांधकाम करण्याबाबतच्या रु. ५४४.५६ लक्ष 
किंमतीच्या सोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मान्यता प्रदान 


केली आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास खालील अटींस अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१८/प्र क्र.२०/७ओ 


अ) सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांची कार्योतर मंजूरी घेणे 
आव्यक आहे. 
ब) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशारदांकडून मंजूरी 
घेऊनच सुरु करावे. 
क) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी करुनच काम हाती घ्यावे. 
ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इनव्ही- २०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 
इ) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च विद्यापीठाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 
ई) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यांत यावी. 
उ) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


२. या बाबीकरीता येणारा खर्च डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला " मागणी क्रमांक डी-३, २४१५ 
कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१, पीक संवर्धन, १२०, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (००) (०८) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाळा सहायक अनुदान,३५, भांडवली 
मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान (२४१५ ००९९) (कार्यक्रमांतर्गत)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत 
केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

३. या प्रकरणी महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३, परिनियम १९९० आणि लेखासंहीता १९९१ 


मधील तरतूदींचा तसेच प्रचलित शासन आदेशा / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


४. हाझासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक - १५९ /इमारत - १, 
दिनांक ०१/०८/२०१८ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग - पाच 
अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखालील प्रदान करण्यात आलेले 
वित्तीय अधिकार या शिर्षाखाली अ. क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद 
क्र.१३४ समोरील तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तींनुसार त्या समोरील 
विहित अटीच्या अधिन राहून तसेच नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : ससमा-२०१० / 


प्र.क्र.४८(भाग-१) / का.१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१८/प्र क्र.२०/७ओ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२३१५५१५७०३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने क या 


Government Of Maharashtra, 


६0-८१ पर 


hi 
190705dc27d17e7f5a948e5357 06ff2c3a1 


4. 
f6c3212fbe679cdac2da9677bb72, 
INumber=707437d6d784d92730d943579bec9 
6a06c8b9d1b0F545fe42541 583be9e598cd, cn=Gi 


ki 
Date: 2018.10.23 15:57:10 +05'30' 


(प्रताप व्यं.गिते 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२) सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
३) कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
४) कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
५) नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
६) विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.अकोला, 
९) उपकोषागार अधिकारी,अकोला, जि.अकोला, 
१०) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१) उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
2) जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, डॉ.पं.दे.कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१५) कार्यासन (१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 
६) कार्यासन (व्यय-१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१७) कार्यासन (इमारती-१) /(इमारती-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
१८) कक्ष अधिकारी २ओ/ gat, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 


९) कार्यासन ot, कृषि व पदुम विभाग, HATHA, मुंबई yoo 032 (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१८/प्र क्र.२०/७ओ 


परिशिष्ट “अ 
(शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक : पंदेवि-१११८/प्र. क्र.२०/७अ, दिनांक २७/०८/२०१८ सोबतचे परिशिष्ट) 


Name of Work : Construction of Mali Training Centre for Maharajbag on Land of 
Survey No. 83/4 at Mouza Lendhra (Maharajbag Division) Nagpur 
for College of Agriculture Nagpur under Dr. P.D.K.V. Akola 
RECAPITULATION SHEET 
* Particulars of Items Norms Cost Rs. 
No. (Unit Rate Rs. per 
Sqmt./Meter/LumpSum 
etc.) 
(A) | ESSENTIAL ITEMS 
1 | Building proper ( Scope ) 
(a) Area (Sqmt.) 985.24 23000 Per Sqmt. | 226,60,520 
(0) Number of Floors GF 
(a) Area (Sqmt.) 464.25 23500 Per Sqmt. | 109,09,875 
(b) Number of Floors FF 
(c) Foundation in B.C./ Weak Soil 
(d) Cost of Construction 
335,70,395 
2 | Electrification Internal | 5% of 1(d) 16,78,520 
External | 6 % of 1(d) 20,14,224 
Total 36,92,743 
3 | Water Supply and Sanitation 5% - of 1(d) 16,78,520 
4 | Miscellaneous Items 
Per Sqmt 
Furniture 1449.49 2000 28,98,980 
Rain Water Harvesting 
1% of 1(d) 3,35,704 
Fire Fighting Arrangements etc. 
2 % of 1(d) 6,71,408 
Total 39,06,092 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(4) 428,47,750 
(B) | OPTIONAL ITEMS 
hie | शि ee 
No. 
Subtotal (8) | iQ | 
PROJECT (A) + (B) (T) 428,47,750 
Add 4% for Contingencies on (d) 13,42,816 
Add 10% for Price Escalation on (T) 42,84,775 
Add 2.5% for Architectural Services on (T) 8,39,260 
Add 12% for GST on (T) 51,41,730 
TOTAL COST OF PROJECT | 544,56,331 | 
Say Rs. Lakhs 
[seca 


Gite Pratap Venkatrao 


Digit 


(प्रताप व्यं.गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


७292598 


